पोस्ट खात्याच्या बटवडा सेवेपोटी ( BNPL) 

स्मार्टकार्ड नोंदणी प्रमाणपत्र व अनुज्ञप्ती 
पाठविण्यासाठी येणाऱ्या खर्चावर GST लागू 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 


गृह विभाग 


झासन निर्णय क्रमांकः एमव्हीडी-०५२३/प्र.क्र.१५६/परि-४, 


वाचा :- 


मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 


मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 


दिनांक: २१ जुले, २०२३. 


१) केंद्रीय दुरसंचार मंत्रालय, पोस्ट विभाग, भारत सरकार यांचे पत्र क्र.३९-२६/२०१९- 
डी, दि.१३.०२.२०२३. 
२) भारतीय डाक विभाग यांचे पत्र क्र. BD/SP/RTO Corr/2023-2¥ Vol-V, दिनांक 


१०.०३.२०२३ 


३) परिवहन आयुक्‍त कार्यालयाचे पत्र क्र. पआका/ पोस्ट/ 2023/ जा.क्र. ३६३२, दि. 


२१.०३.२०२२३. 


प्रस्तावना :- 


गृह (परिवहन) विभागामार्फत अनुज्ञप्ती प्रमाणपत्र व नोंदणी प्रमाणपत्र नागरिकांना पोस्ट 


विभागामार्फत घरपोच पाठविण्यात येतात. याकरिता पोस्ट विभागासोबत परिवहन आयुक्‍त 


कार्यालयामार्फत दरवर्षी सामंजस्य करार करण्यात येतो. उपर्निर्दिष्ट क्र. १ व २ अन्वये 


कळविल्यानुसार तसेच महाराष्ट्र मोटार वाहन नियम, १९८९ च्या नियम १३ (अ) व ५१ (अ) नुसार 
अनुज्ञप्ती व नोंदणी प्रमाणपत्र पोस्टाने पाठविण्याकरिता येणाऱ्या सेवाशुल्कावर १८ % GST लागू 


करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन आहे. 
शासन निर्णय :- 


गृह (परिवहन) विभागामार्फत अनुज्ञप्ती प्रमाणपत्र व नोंदणी प्रमाणपत्र नागरिकांना पोस्ट 


विभागामार्फत घरपोच पाठविण्याकरिता येणाऱ्या सेवाशुल्कावर पुढील तक्त्यात नमूद केल्याप्रमाणे 
१८% GST लागू करण्यास या झासन निर्णयाद्वारे मान्यता देण्यात येत आहे. 


अनु. | तपशील मुळ शुल्क पैकी पोस्ट | सेवाकराचा | सेवाकर | उमेदवारांनी अदा 
क्र रु. विभागास |। दर रक्‍कम | करावयाचे एकुण 
वर्ग शुल्क रु. शुल्करु. 
रु. 
हि नोंदणी प्रमाणपत्र व| ५०/- ४५/- १८% ८.१/- ५८/- 
अनुज्ञप्ती प्रमणपत्र 
यांचा बटवडा 


शासन निर्णय क्रमांकः एमव्हीडी-०५२३/प्र.क्र.१५६/परि-४ 


२. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या wwww.maharashtra.gov.in संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०७२११६३८०७६८२९ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


4536 
pseu 4704 
ट्क 
serialNumber=49CE1 A18F73B9A209085E92127FE59850F0B38 
740391 1C9F82C1EBF9BE2AB089, cn=LANGHI BHARAT R 
Date: 2023.07.21 16:39:44 +05'30° 
लांघी 
(भरतरा. लांघी ) 
अवर सचिव महाराष्ट्र शासन 
9 


Digitally signed by LANGHI BHARAT R 
c 


प्रति, 
१) मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव. 

प्रधान सचिव (परिवहन), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई, यांचे वरिष्ठ स्वीय सहाय्यक. 

परिवहन आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

संचालक, लेखा व कोषागारे, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 


) 
) 
) 
) 
) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)- 9/ २ मुंबई / नागपूर. 
) 
) 
) 
) 


AD 


3 


ee 


ल 


षु 

महालेखापाल (लेखा परीक्षा)- १/ २ मुंबई / नागपूर 
अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
निवासी लेखा अधिकारी, मुंबई. 
कक्ष अधिकारी परि-२/परि-३, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१०) निवडनस्ती/परि-४. 


0. ८४) 


(९ 


2) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


